निविदा प्रक्रिया विषयक सर्व टप्प्यांवर सल्ला आणि 
मार्गदर्शन (End to End Key Solution) करण्याबाबत 
मे.अर्न्स्ट अँन्ड यंग कंपनी, मुंबई या संस्थेच्या 
रु.३६,७७,२३४/- इतके सल्ला शुल्क सन २०२४-२५या 
आर्थिक वर्षाच्या तरतुदीतून भागविण्यास मंजूरी 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मावज-२०२४/प्र.क्र.९६/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - २१ जून, २०२४. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय माहिती तंत्रज्ञान विभाग, Gov. Reso.No:GAD-ATGa ०८०/४/ 
२०१४/-०/० DIRECTORATE OF IT-DIT(MH), दि.९ मे, २०१९ 

२) Gov.Reso.No :(9५॥)-मातंस ०८०/४/२०१४/-७/७ DIRECTORATE OF IT- 
DIT(Mh), f&.04.90.2023 

3) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र H.FAPAAQO2)/SKE प्रमा./ 
का-७/९९८, दिनांक 30.3.2023 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मावज-२०२४/प्र.क्र.१६/मावज-१, 

दिनांक ३१ मार्च, २०२४. 

५) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र(२०२४)/अर्नर्स्ट प्रमा./ 

का-७/४५, दिनांक १४.६.२०२४. 


प्रस्तावना :- संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २०२४ नुसार मे.अर्न्स्ट अँन्ड यंग कंपनी, 


मुंबई या संस्थेच्या सेवा शुल्काची अदायगी करण्यास रु.७३,९२,११०/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय व 


वित्तीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रु. रु.३६,७७,२३४/- 


( अक्षरी रुपये छत्तीस लक्ष सत्याहत्तर हजार दोनशे चौतीस फक्त) इतक्या रकमेची देयके अदा 


करण्यात आली नसल्याचे संचालक (माहिती)(वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, 


मुंबई यांनी संदर्भाधिन दिनांक १४.६.२०२४ च्या पत्रान्वये कळविळे आहे. या अनुषंगाने सदर खर्च सन 


२०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून भागविण्यास मंजूरी देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- महासंचालनालयाने संदर्भाधिन दिनांक १४.६.२०२४ च्या प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे 
रु.३६,७७,२३४/- ( अक्षरी रुपये छत्तीस लक्ष सत्याहत्तर हजार दोनशे चौतीस फक्त) इतका खर्च 
सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, ००१,संचालन व प्रशासन (00)(09) प्रसिध्दी संचालक 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.९६/मावज-१ 


(अनिवार्य) (२२२०००४३) १०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षातून सन २०२४-२५ मधील उपलब्ध निधीतून 
विहित कार्यपध्दतीचा अवळंब करुन भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मे.अर्न्स्ट अँन्ड यंग कंपनी, मुंबई या संस्थेमार्फत केलेल्या कामाचा कालावधी व त्यासाठी 
झालेला सेवा शुल्क याबाबतचा तपश्लील संदर्भाधिन दिनांक १४.६.२०२४ च्या प्रस्तावात खालीलप्रमाणे 
नमूद करण्यात आला आहे :- 


अ.क्र. । शाखा सेवेचा कालावधी देयक क्रमांक व दिनांक पद रक्‍कम रु. 
(सर्व करांसहित) 
षि नवमाध्यम शाखा । दि.२९.११.२०२३ ते | IN91MH3M055872 वरिष्ठ सल्लागार -१ रु.२६,६०,९००/- 
दि.२८.०१.२०२४ सल्लागार-१ 
सहयोगी सल्लागार - २ 
२. वृत्तचित्र शाखा दि.२३.०१.२०२३ ते | IN9IMH3M007430 वरिष्ठ सल्लागार -१ रू.५,०८,१६७/- 
दि.२२.०२.२०२३ दि.25.3.2023 व्यवस्थापकीय सल्लागार - १ 
दि.२३.०२.२०२३ ते | IN9IMH3M007433 वरिष्ठ सल्लागार -१ रु.५,०८,१६७/- 
दि.२२.३.२०२३ दि.25.03.2023 व्यवस्थापकीय सल्लागार - १ 
एकूण रु.१०,१६,३३४/- 
अ.क्र.१ व २ एकूण रुपये छत्तीस लक्ष सत्याहत्तर हजार दोनशे चौतीस फक्त | रु.३६,७७,२३४/- 


याबाबतच्या अटी व शार्ती संदर्भाधिन दिनांक ३१ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद 
केल्याप्रमाणे राहतील व सदर देयके विहित मुदतीत अदा न केल्यास याबाबतची जबाबदारी संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी यांची राहील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२११११०१७६५०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by VUAY MAROTRAO NANDEKAR. 


ig! 
DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

5.4.20: 


b335601da651693303a45db809973b127e2048acba707F 
3af981bf515548266, postalCode=40( 


(032, st=Maharashti 
N A N D ) E KA R serialNumber=6286 1E2C588076DA807403FE9012F 19FCC79CFD62 
1047A784178829F75A0C6F2, VIJAY MAROTRAO NANDEKAR 


Date: 2024.06.21 11:26:16 +05'30' 


(वि. मा. नांदेकर ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.९६/मावज-१ 


९. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२.प्रधान सचिव (मा. व ज.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१४.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१६.संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 
१७. उपसंचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१८. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

१९. निवड नस्ती (मावज-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


